वाचा :- 


शासकीय गोदाम दुरूस्ती कामांसाठी 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 
(सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः गोदादु-११२२/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १९ डिसेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदादु-११२२/प्र.क्र.८२/नापु-१६ब, दि.३०.११.२०२२ 


शासन शुध्दिपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दि.३०.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील गोदाम दुरुस्ती कामांना 


पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. 


अ.क्र. | जिल्हा | गोदामाचे कामाचे स्वरूप छाननी अंती | यापूर्वी सदर 
नाव अंदाजपत्रकी | वितरीत । आदेशान्वये 
य किंमत (ह) | निधी (इ) वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी (इ) 
छताची दुरुस्ती करणे, दरवाज्या खिडक्या 
१) बसविणे, आतून बाहेरुन रंगकाम करणे, 
रायगड | मुरुड | दरवाज्या खिडक्याचे रंगकाम करणे, | २४,७९,४९४ | १९,८१,४८८ | ४,४८,७४८ 
TASS | आतून बाहेरुन प्लॅस्टर करणे, पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे, शटर बदलणे इ. 
जुने पत्र्याचे छप्पर काढून नवीन बसविणे, 
दरवाजे व खिडक्यांना दुरुस्ती करणे, 
२) । रायगड | नेरळ | खराब झालेल्या लादीच्या ठिकाणी नवीन 
ता.कर्जत | लादी बसवणे, भिंतीना गिलावा करणे, 
इमारतीस अंतर्बाहय रंगकाम करणे व 
तैलरंग लावणे, चौकीदाराची जुनी खोली | ४२,२२,८९१ | ३७,७४,१४३ | ४,९८,००६ 
पाडून नवीन खाली बांधणे, गोदामास व 
वाचमन रुमला जोता संरक्षण फरशी 
बसविणे, गोदामासमोरील जागेवर दगडी 
फरस बसविणे इ. 
एकूण ६७,०२,३८५ | ५७,५५,६३१ | ९,४६,७५४/- 


(अक्षरी रुपये:- नऊ लक्ष VASA हजार साती चोपन्न फक्त) 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः गोदादु-११२२/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


त्याऐवजी असे वाचावे. 


अ.क्र. | जिल्हा | गोदामाचे कामाचे स्वरूप छाननी अंती | यापूर्वी सदर 
नाव अंदाजपत्रकी | वितरीत | आदेशान्वये 
य किंमत (ह) । निधी (₹) वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी (इ) 
छताची दुरुस्ती करणे, दरवाज्या खिडक्या 
१) बसविणे, आतून बाहेरुन रंगकाम करणे, 
रायगड | मुरुड | दरवाज्या खिडक्याचे रंगकाम करणे, | २४,७९,४९४ | १९,८१,४८८ | ४,९८,००६ 
TASS | आतून बाहेरुन प्लॅस्टर करणे, पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे, शटर बदलणे इ. 
जुने पत्र्याचे छप्पर काढून नवीन बसविणे, 
दरवाजे व खिडक्यांना दुरुस्ती करणे, 
२) | रायगड नेरळ । खराब झालेल्या लादीच्या ठिकाणी नवीन 
ता.कर्जत | लादी बसवणे, भिंतीना गिलावा करणे, 
इमारतीस अंतर्बाहय रंगकाम करणे व 
तैलरंग लावणे, चौकीदाराची जुनी खोली | ४२,२२,८९१ | ३७,७४,१४३ | ४,४८,७४८ 
पाडून नवीन खाली बांधणे, गोदामास व 
वाचमन रुमला जोता संरक्षण फरशी 
बसविणे, गोदामासमोरील जागेवर दगडी 
फरस बसविणे इ. 
एकूण ६७,०२,३८५ । ५७,५५,६३१ | ९,४६,७५४/- 


(अक्षरी रुपये:- नऊ लक्ष होचाळीस हजार सातठी चोपन्न फक्त) 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥॥/99॥[॥9.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२१९१५४३०५७००६ असा 


आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 
VIKAS MOHAN 


प्रत, 


RAUT 


१. उप आयुक्त ( पुरवठा ), कोकण. 


(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः गोदादु-११२२/प्र.क्र.८२/नापु-१६ ब 


२. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, रायगड. 


४. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड. 


५. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय व अर्थसंकल्प-३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 


१२.सहाय्यक संचालक (संगणक), लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
१३. निवड नस्ती/नापु-/१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


